प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन 
२०२१-२२ अंतर्गत अमरावती विभागातील 
नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन 
निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २९ मार्च, २०२२. 


संदर्भ :- १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०१०/०८/ 


प्र.क्र.४६३/पर्यटन, दि.०४.११.२०१०. 


२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४.०६.२०२१. 
३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.२५/२०२२/कोषा प्रश्ञा-५, 


शासन निर्णय : 


दि.१६.०३.२०२२. 


पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत सन 
२०२१-२२ मध्ये खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या अमरावती विभागातील कामांसाठी रुपये ३६२९.४३ 
लक्ष एवढ्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देऊन सदर कामांसाठी स्तंभ क्रमांक ४ येथे नमूद केल्याप्रमाणे 
एकूण रुपये १०९४.०० लक्ष (अक्षरी दहा कोटी Aaa लक्ष फक्त) एवढा निधी सन २०२१-२२ मध्ये 
संबंधित जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यास झासन याव्दारे मान्यता देत आहे. 


(रुपये लक्षात) 
अ.क्र. कामे अंदाजित वितरीत का 
ae oe कार्यान्वयीन यंत्रणा 
रक्‍कम रक्‍कम 
q २ 3 8 दु 
१) बुलडाणा | मौजे. अंढेरा, ता. देऊळगावराजा कार्यकारी 
येथील विविध पर्यटन विकास कामे अभियंता, बांधकाम 
१००.०० ३०.०० 
विभाग, जि. प. 
बुलडाणा 
२ बुलडाणा । मौजे पाडळी ता. जि. बुलढाणा येथील 
तुळजाभवानी मंदिर येथील विकास 
कामे 
१ मंदिर परिसरात शौचालय बांधकाम 
१०.०० ३.०० 
करणे 
२ मंदिर परिसरात भक्‍त निवास ‘ व कार्यकारी 
डर 0,00 .00 अभियंता 
इमारतीचे बांधकाम करणे ; 
3 मंदिर परिसरात ९.०० मी. उंचीचे जि.प.बांधकाम 
डी ० १०.०० ३.०० बुलढाणा 
हायमास्ट लॅम्प बसविणे ७ नंबर विभाग, बुलढाणा 
४ मंदिर परिसरा पाण्याचे टाकीचे 
: १५.०० ५.०० 
बांधकाम करणे 
एकूण ७५.०० २३.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


3 बुलडाणा । मौजे जनुना ता. बुलढाणा येथील 
भगवती माता मंदिर येथील विकास 
कामे 
१ मंदिर परिसरात पाण्याचे टाकीचे 
री 44.00 ५.०० 
बांधकाम करणे कार्यकारी 
२ मंदिर परिसरात शौचालय बांधकाम अभियंता, 
१०.०० ३.०० ; 
करणे जि.प.बांधकाम 
३ मंदिर परिसरात भक्‍तनिवास इमारतीचे विभाग, बुलढाणा 
. ९०.०० १२.०० 
बांधकाम करणे 
एकूण ६५.०० २०.०० 
४ बुलडाणा । मौजे सोयगाव ता. बुलढाणा येथील 
शिव विष्णू मंदिर येथील विकास कामे 
१ मंदिर परिसरात शौचालय बांधकाम : ; 
0,00 ere) 
करणे कार्यकारी 
२ मंदिर परिसरात भक्‍तनिवास इमारतीचे अभियंता, 
धू ५०.०० १५.०० . 
बांधकाम करणे जि.प.बांधकाम 
४ मंदिर परिसरात ९.०० मी. उंचीचे ai ’ विभाग, बुलढाणा 
v डे .00 .00 
हायमास्ट लॅम्प बसविणे ११ नंबर : : 
एकूण ७५.०० २३.०० 
५) बुलडाणा | बुलडाणा जिल्ह्यातील सप्तक्रषीची 
सात स्थळे (वडाळी, ऊटी, गोमेधर, 
वरवंड, पाथर्डी, विश्वी, दुर्गबोरी), ता. 
मेहकर येथील विकास कामे 
१ URNA सात स्थळे वरवंड , ता. 
मेहकर येथील विकास कामे 
१) An approach road 
2) CC side water drains 
२ दुर्गवीर, ता. मेहकर येथील विकास 
कामे. 
3) CC road 
%) CC side water drains 
ब ee न्यत कार्यकारी 
३ पाथडी, ता. मेहकर येथील विकास pre 
os : 
कामे aces 
400,00 १५०.०० सार्वजनिक 
4) Minor bridge बांधकाम 
बांधकाम विभाग, 
६) WBM Road बुलडाणा 
बुलडाणा 
(9)Cultural Hall 
४ गोमेश्वर, ता. मेहकर येथील विकास 


कामे 

८) Minor bridge 
९) WBM road 
१०) Cultural Hall 


५ 


उटी-देळप, ता. मेहकर येथील विकास 
कामे 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


११) Minor bridge 
92) WBM road 
१३) Cultural Hall 


६) बुलडाणा । शारंगधर बालाजी प्राचीन मंदिर मेहकर 
येथील रस्ता बांधकाम व सौंदर्यीकरण मुख्याधिकारी, नगर 
BEE ३१९.४६ १००.०० क) 
करणे परिषद मेहकर 
७ बुलडाणा | शारंगधर बालाजी प्राचीन मंदिर मेहकर मुख्याधिकारी, नगर 
: ८०.०० २४.०० 
येथील प्रवेशव्दार बांधकाम करणे परिषद मेहकर 
एकूण बुलडाणा १२१४.४६ ३७०.०० 
८) अकोला | सोपीनाथ महाराज भवन बांधकाम कार्यकारी 
करणे, मालसुर, ता. पातूर, जि. अभियंता, 
अकोला सार्वजनिक 
२५०.०० 94.00 
बांधकाम विभाग, 
अकोला 
९) अकोला | निर्गुणा मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पस्थळी कार्यकारी 
सभागृह व परिसर सौंदर्यीकरण करणे, अभियंता, 
ता. पातूर जि. अकोला २५०.०० ७५.०० सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
अकोला 
१०) अकोला ।मोर्णा मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पस्थळी कार्यकारी 
सभागृह व परिसर सौंदर्यीकरण करणे, अभियंता, 
ता. पातूर जि. अकोला २५०.०० ७५.०० सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
अकोला 
११) अकोला | श्री रामचंद्र महाराज संस्थान वजेगांव, कार्यकारी 
ता.बाळापूर येथे आवार भिंत व अभियंता, 
सौंदर्यीकरण करणे सार्वजनिक 
४७५.०० १४२.०० mee 
बांधकाम विभाग, 
अकोला 
एकूण अकोला | १२२५.०० ३६७.०० 
१२ वाशिम । जगदंबा माता संस्थान येथे वॉल कार्याकरी 
कम्पाऊंड, स्वागत कमान नाली अभियंता, बांधकाम 
. 400,00 30,00 
बांधकाम करणे विभाग, जि. प. 
वाशिम 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


१३) वाशिम | जगदंबा माता संस्थान येथे भक्‍त कार्याकरी 
निवास बांधकाम करणे ी st अभियंता, बांधकाम 
0,00 ere) 
: र विभाग, जि. प. 
वाशिम 
१४) वाशिम = | एकबुर्जी प्रकल्प, ता. जि. वाशिम येथे कार्याकरी 
वॉल कम्पाऊंड व स्वागत कमान अभियंता, बांधकाम 
५०.०० १५.०० 
बांधकाम करणे विभाग, जि. प. 
वाशिम 
१५) वाशिम | मौजे उकळीपेन ता.जि.वाठिम येथे कार्यकारी 
स्वागत कमान बांधकाम करणे अभियंता, बांधकाम 
५०.०० १५.०० 
विभाग, जि. प. 
वाशिम 
१६) वाशिम । मौजे रिठद, ता. रिसोड पैनगंगा कार्याकरी 
महादेव संस्थान येथे सिमेंट कॉक्रीट अभियंता, बांधकाम 
. १००.०० 30,00 
रस्ता बांधकाम करणे विभाग, जि. प. 
वाशिम 
१७ वाशिम । मौजे जोडगव्हाण, ता. मालेगाव कार्याकरी 
विमलेश्वर संस्थान सेथे Sats, पेव्हर अभियंता, बांधकाम 
ब्लॉकचे : 900,00 30,00 
ब्लॉकचे बांधकाम करणे विभाग, जि. प. 
वाशिम 
१८) वाशिम । मौजे कोडाळा STR, ता. वाशीम येथे कार्याकरी 
SRS, पेव्हर Sind बांधकाम, अभियंता, बांधकाम 
८०.०० २४.०० 
भक्‍त निवास व स्वागत कमान बाधकाम विभाग, जि. प. 
करणे वाशिम 
gars । मौजे देगाव, ता.जि. वाशिम येथे कार्याकरी 
सेवालाल महाराज संस्थान स्वागत अभियंता, बांधकाम 
: 20,00 ६.०० 
कमान बांधकाम करणे विभाग, जि. प. 
वाशिम 
२० वाशिम । मौजे धुमका , ता.जि.. वाशिम येथे कार्याकरी 
काकडठाहा बाबा संस्थान येथे र दोर अभियंता, बांधकाम 
स» 0,00 .00 
SRS, पेव्हर ब्लॉक भक्‍त निवास : } विभाग, जि. प. 
बांधकाम करणे. वाशिम 
२१ वाशिम | मौजे कोपाळी, बु. ता. रिसोड येथील कार्याकरी 
ओलांडेश्वर संस्थान येथे डोमरोड करणे अभियंता, बांधकाम 
५०.०० १५.०० 
विभाग, जि. प. 
वाशिम 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


२२) वाशिम । मौजे कोलारा, ता. मानोरा वामन कार्याकरी 
महाराज संस्थान येथील भक्‍त निवास / अभियंता, बांधकाम 
. ३०.०० ९.०० 
सामाजिक सभागृह बांधकाम करणे विभाग, जि. प. 
वाशिम 
२३) वाशिम । मौजे sree, ता. जि. वाशिम कार्याकरी 
सोमनाथ महाराज येथील आवार भिंत अभियंता, बांधकाम 
‘ १०.०० ३.०० 
बांधकाम करणे विभाग, जि. प. 
वाशिम 
एकूण वाशिम ६९०.०० १९७.०० 
२४ यवतमाळ । भवानी टेकडी वन उद्यान, ता. दिग्रस, का ee oe 
वना कत ति कार्यकारी अभिंयता 
जि. यवतमाळ येथे ऊर्जा केंद्र ( यात या 
ची निर्मिती, साहसी खेळ (अँडव्हेंचर ५००.०० १५०.०० 
धा व इतर अनुषंगिक कामे विभाग 
स्पोर्टस) सुविधा व इतर अनुषंगिक कामे 
करणे. 
एकूण यवतमाळ 400,00 940.00 
एकूण अमरावती विभाग ३६२९.४६ १०९४.०० 
४. अटीव शर्ती :- 


१) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून 


दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 


२) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांची राहील व जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही. 


३) मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत करण्यात यावा व मंजूर कामे 
तात्काळ पूर्ण करावीत. 


४) पर्यटन विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून केलेल्या कामाच्या ठिकाणी सदर कामे 


पर्यटन विभागाने प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या 
निधीमधून केली असल्याबाबतचे फलक लावण्यात यावेत. 


५) ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात वित्तीय 


अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 


६) अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा 


पुरवठा कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आव्यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्‍यक आहे. 
या संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, 
दि. ६ फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची खबरदारी संबंधित 
अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.बीजीटी- 
१०.००/प्र.क्र.५४६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०.९.२००१ मधील उपाययोजनांची 
अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 


७) तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


८) रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीचे 
पालन करणे बंधनकारक राहील. 

९) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ.) सदरची तरतूद उपयोगात आणली 
जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


qo) सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी प्रस्तावित करुन देवस्थान/संस्थेच्या 
जागेवर करण्यात येणार आहेत अशा कामांसंदर्भात सदर देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत 
प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच अशा कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या 
संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती, संबंधित संस्थेने करण्यासंदर्भात जिल्हाधिका-यांनी संबंधित 
देवस्थान / संस्थेबरोबर करारनामा करणे बंधनकारक राहील. अशा प्रकारच्या देखभाल 
दुरुस्तीकरीता शासनाकडून यापुढे कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला 
जाणार नाही, याची नोंद घेण्यात यावी व तशी अट करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच 
या कामामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुले 
राहील, अशी अट करारात समाविष्ट करण्यात यावी. 


११) सदर निधीतून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा-या खर्चाची 
मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व पर्यटन संचालनालयास न 
चुकता सादर करावीत. तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखला आणि निधीबाबतचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास व पर्यटन संचालनालयास सादर करण्यात यावे. 

१२) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालाची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची 
जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 


४. वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन २०२१-२२ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ पर्यटन 
केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन विकासासाठी 
विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ सहायक अनुदाने" या 
लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात आलेल्या (प्रादेशिक 
पर्यटन योजनेंतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्‍कम आहरण करुन संबंधितांना वितरीत करण्याकरीता 
संबंधित सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी/ जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना -आहरण व संवितरण 
अधिकारी* व संबंधित जिल्हाधिकारी यांना -नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर 
निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम त्यांनी संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयात 
देयके सादर करुन संबंधितांना वितरीत करण्यात यावी. सदर कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन अहवाल 
शासनास एक महिन्यात सादर करण्यात यावा. 

द. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक ६.०४.२०२१ आणि वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक २४.०६.२०२१ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत असून वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, 
दिनांक २४/०६/२०२१ च्या परिशिष्टामधील तपासणीसूची बाबींची व अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २३०/व्यय-१५, दि.२२.०३.२०२२ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२९१७१७२८९६२३ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Ramesh 
Jayaram Kadam 
(र. ज. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र -२, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 

३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 

४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

५. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. जिल्हाधिकारी, बुलडाणा, अकोला, वाशिम, यवतमाळ. 

७. जिल्हा नियोजन अधिकारी, बुलडाणा, अकोला, वाशिम, यवतमाळ. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलडाणा, अकोला, वाशिम, यवतमाळ. 

. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

११. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई.(यांना आदेशात 
नमूद करण्यात आलेल्या संबंधित नियंत्रण अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडे निधी 
वितरीत करण्याच्या विनंतीसह) 

११. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


